एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये 
नगर पालिका/ नगर परिषद, मुख्याधिकारी 
गट-अ आणि गट-ब या संवर्गांचा समावेश 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन- ०७१८/प्र.क्र. ३७/सीपीटीपी 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ६ आक्टोबर, २०२१ 
वाचा : 


Oo 


शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, दि २०.१.२०१४. 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०२१६/प्र.क्र.५८/ सीपीटीपी,दि. ४.०१.२०१७ 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०५१७/प्र.क्र.३६/सीपीटीपी, दि २१.०७.२०१७ 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-०७१८/प्र. क्र. ३७/सीपीटीपी, दि. १३.०८.२०१८ 


ति ee हक 


प्रस्तावनाः- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परीक्षेद्वारे शासनसेवेत नियुक्‍त होणा-या 
अधिकाऱ्यांना एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत (सीपीटीपी) दोन वर्षांचे प्रशिक्षण देण्याचा 
धोरणात्मक निर्णय शासनाने उपरोक्त वाचा येथील अनुक्रमांक १ द्वारे निर्देशित शासन निर्णयान्वये घेतला 
आहे. सदर कार्यक्रमाच्या सुरुवातीस उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीतील 
नगर पालिका/ नगर परिषद, मुख्याधिकारी गट-अ आणि गट-ब या संवर्ग अंतर्भूत होते. परंतू उक्त 
संवर्गातील अधिका-यांच्या प्रशिक्षणामध्ये काही तात्कालिक तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यामुळे सदर संवर्ग 
उपरोक्त वाचा येथील अनुक्रमांक ४ द्वारे निर्देशित शासन निर्णयाद्वारे एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमातून वगळण्यात आले होते. आता या संवर्गाचा सीपीटीपी मध्ये पुनःश्च समावेश करण्याच्या अनुषंगाने 
नगर विकास विभागाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाला असून नगर पालिका/ नगर परिषद, मुख्याधिकारी गट-अ 
आणि गट-ब हे संवर्ग एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. सदर प्रकरणी शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय - 
एकत्रित परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये सद्यःस्थितीत समाविष्ट असलेल्या २८ 


संवर्गामध्ये नगर विकास विभागाच्या अखत्यारीतील नगर पालिका/ नगर परिषद, मुख्याधिकारी गट-अ 
आणि गट-ब या २ संवर्गाचा समावेश करण्यास झासन मान्यता देत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
राज्यसेवा परीक्षेद्वारे नगर पालिका/ नगर परिषद, मुख्याधिकारी गट-अ आणि मुख्याधिकारी गट-ब या 
संवर्गातील शिफारसप्राप्त उमेदवारांना एकत्रित परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये यापूर्वी समाविष्ट 
असणा-या संवर्गातील उमेदवारांप्रमाणे उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या 
संवर्गातील शिफारसप्राप्त उमेदवारांना एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे सर्व टप्पे सामान्य 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन- ०७१८/प्र.क्र. ३७/सीपीटीपी 


प्रशासन विभागामार्फत विहित करण्यात आलेल्या वेळापत्रकानुसार पूर्ण करणे अनिवार्य राहिल. उक्त 
संवर्गातील उमेदवारांना उपरोक्‍त वाचा क्र. ३ येथील शासन निर्णयामधील तरतूदींना अनुसरून एकत्रित 
परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत राबविण्यात येणारा मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रम यडास्वीरित्या पूर्ण करावा लागेल. 
2. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये नगर पालिका/ नगर परिषद, मुख्याधिकारी 
गट-अ आणि मुख्याधिकारी गट-ब या संवर्गांचा समावेश झाल्याने सदर प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये 
“विवरणपत्र-अ” येथे नमूद केल्याप्रमाणे एकूण ३० संवर्ग अंतर्भूत असतील. “विवरणपत्र-अ” येथील सर्व 
संवर्गातील उमेदवारांना एकत्रित परिवीक्षाधीन कार्यक्रमासाठी यापूर्वी वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेले 
व पुढील काळात निर्गमित करण्यात येणारे शासन निर्णय, परिपत्रके, अधिसूचना इ. मधील तरतूदी लागू 
राहतील. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००६१७१७२६३३०७ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल UA SAGAR व नावाने, 
Gupte Sanju 
Kamlakar 


Digitally signed by Gupte Sanju Kamlakar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=GENERAL 
}0003: 


, st= Maharashtra, 
‘c3dd58ee1 76cf2b893df4e 
jcad0148cef9a71914878680c586f 


(संजू गुप्ते) 
उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२, 
२. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32, 
३. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (महसूल/ गृह/ ग्राम विकास/ वित्त/ सहकार/ नगर 
विकास/ राज्य उत्पादन शुल्क/ परिवहन/ सामान्य प्रशासन/ शालेय शिक्षण). 
४. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
५. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधीनी (यशदा), राजभवन आवार, बाणेर 
रोड, पुणे, 
६. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन संस्था (वनामती), नागपूर, 
७. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (**पत्राद्वारे), 
८. निवडनस्ती कार्यासन - सीपीटीपी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिआरएन- ०७१८/प्र.क्र. ३७/सीपीटीपी 


“विवरण पत्र-अ” 


अ.क्र प्रशासकीय विभाग गट-अ गट-ब 
। महसूल व वन विभाग १उपजिल्हाधिकारी १)नायब तहसिलदार 
रोतहसिलदार २)उप अधीक्षक भूमी अभिलेख 
२ गृह विभाग ३)पोलीस उपअधीक्षक / सहायक ।३)सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
पोलीस आयुक्त, ४)उप अधीक्षक, राज्य उत्पादन Bow 
४)अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क ।५ सहायक आयुक्त राज्य उत्पादन Bow 
३ वित्त विभाग ५)सहायक विक्रिकर आयुक्‍त ६) लेखाधिकारी, महाराष्ट्र वित्त व लेखा 
६) सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त सेवा 
व लेखा सेवा 
४ सहकार विभाग ७)उपनिबंधक, सहकारी संस्था गट | ७सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
५ ग्रामविकास विभाग ।८)उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी | ८)सहायक गट विकास अधिकारी 
/गट विकास अधिकारी (उच्चश्रेणी) 
६ सामान्य प्रशासन ९)कक्ष अधिकारी 
विभाग 
७ शालेय शिक्षणव ९)शिक्षणाधिकारी १०)उपशिक्षणाधिकारी 
क्रिडा विभाग 
८ ।कौशल्य विकास| १० सहायक संचालक, eres ।११) कौठल्य विकास, रोजगार व 
विभाग विकास, रोजगार व उद्योजकता, ।उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी, 
९ उद्योग, उर्जा 7/99) उद्योग उपसंचालक (तांत्रिकी ।१२)उद्योग अधिकारी (तां.) 
कामगार विभाग १२) सहायक कामगार आयुक्‍त १३) सरकारी कामगार अधिकारी 
१ ० आदिवासी विकास १३) उपसंचालक /प्रकल्प अधिकारी ।१४ सहायक प्रकल्प अधिकारी / सांख्यिकी 
विभाग (एकात्मिक आदिवासी विकास अधिकारी / प्रशासकीय अधिकारी /संशोधन 
प्रकल्प) (श्रेणी -१)/ उपायुक्‍त, गट अधिकारी / गृहप्रमुख / प्रबंधक , गटब 
अ 
१४) प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प )(श्रेणी - 
2) / सहायक आयुक्‍त, गट अ 
| १ ।नगर विकास विभाग | 94) मुख्य अधिकारी, १५) मुख्य अधिकारी, महानगरपालिका- 
महानगरपालिका- नगरपरिषद, |।नगरपरिषद, गट-ब 
गट-अ 
१५ १५ 
एकूण ३० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


